पदस्थापना 
तंत्र शिक्षण संचालनालयांतर्गत 
प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी 


महाराष्ट्र शासन, 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२४/(प्र.क्र.८३/२४)/तांशि-१ 


मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा रोड, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ ऑगस्ट,२०२४ 


पाडतांना होणार्‍या विलंबास 
दिनांक २९ ऑगस्ट, २०२४ 


शासन आदेशा : 


संदर्भ: महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
प्रतिबंध 


(सुधारणा) अध्यादेश, २०२४, 


"महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 


पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ तसेच, संदर्भीय अध्यादेशातील 
तरतुदींनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने तंत्र शिक्षण संचाळनालयांतर्गत कार्यरत अधिकारी/ 
अध्यापकांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-३ येथे दर्डाविळेल्या ठिकाणी करण्यात येत 


आहे. 
अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव व कार्यरत संस्था पदस्थापना 
Pa २ ३ 
सहायक संचालक (तांत्रिक)/ उप सचिव (तांत्रिक) 
a श्री. मनोज महादेव अंधारे, सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, 
सहाय्यक संचालक (तांत्रिक), अमरावती या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार. 
तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती 
२ श्रीमती शर्वरी निलेशकुमार ढेपे सहायक प्राध्यापक (उपयोजित यंत्रशास्त्रो, 
सहाय्यक संचालक (तांत्रिक) झासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रत्नागिरी 
तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई (तदर्थ (मूळ संवर्गातील पदावर) 
व्यवस्थेने कार्यरत) 
३ श्रीमती सुनंदा प्रविण घाणेगांवकर , विशेष कार्य अधिकारी, 
सहयोगी प्राध्यापक, विद्युत अभियांत्रिकी, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे 
झासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, छत्रपती (उसनवारी तत्त्वावर सेवा वर्ग) 
संभाजीनगर 
सहायक सचिव (तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ 
४ श्री. आशिष अण्णासाहेब निकम, विशेष कार्य अधिकारी, 


सहाय्यक सचिव (तांत्रिक) 
महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 


महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ विभागीय 
कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर (उसनवारी 
तत्त्वावर) 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२४/(प्र.क्र.८३/२४)/तांशि-१ 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. सदर आदेशान्वये डॉ. विजय मानकर, प्राचार्य, 
शासकीय तंत्रनिकेतन, अमरावती यांचेकडे सोपविण्यात आलेला सहसंचाळक पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार संपुष्टात आणण्यात येत आहे. 


३. उपरोक्त प्रमाणे प्रशासकीय बदली झालेल्या अध्यापकांना शासन नियमानुसार पदग्रहण 
अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय असेल, विनंती बदली झालेल्या अध्यापकांना शासन 
नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


४. उसनवारी तत्त्वावर सेवा वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांचे वेतन व भत्ते त्यांच्या मूळ 
आस्थापनेवर आहरित करण्यात यावेत. 


५. सदर आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली झालेल्या 
अध्यापक/ अधिकाऱ्यांना संबंधित संस्था/ कार्यालय प्रमुख यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्यांस कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी वैयक्तिकरीत्या संबंधित संस्था/ कार्यालय 
प्रमुख यांची राहील. 


६. बदली झालेले अधिकारी त्यांच्या सबंधित संस्था/ कार्यालयाकडून कार्यमुक्त होऊन रुजू 
होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना संबंधित संस्था/ कार्यालयप्रमुख यांनी विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. 
एखाद्या अधिकाऱयास रुजू करुन न घेतल्यामुळे काम न करता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग 
उद्भवल्यास संबंधित GAY कार्यालयप्रमुख यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 


७. प्रस्तुत आदेशाची अंमळबजावणी प्रभावीपणे होण्याकरिता संबंधित सहसंचाळक, विभागीय 
तंत्रशिक्षण कार्यालय यांनी पाठपुरावा करावा, तसेच, याबाबतचा कार्यपालन अहवाल या 
आदेझाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत संचालक, तंत्रशिक्षण यांचेमार्फत शासनास सादर 
करावा. 


Gi सदर झासन आदेडठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८३११६४३२०८८०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PAGARE SHRIKRISHNA ४५५५०७ ice 


2.5.4.20=cc78d6dbb4fe0c3d5473ed374dc1007ae7db08a8a6ca9468ce2a8a 
०९16200006, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KASHINATH eee 
(श्रीकृष्ण पगारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 
संबंधित अधिकारी (संस्था/ कार्यालय प्रमुखांमार्फत) 
प्रत माहिती व आव्यक कार्यवाहीस्तव: 


१) मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन Sea क्रमांकः बदली-२०२४/(प्र.क्र.८३/२४)/तांशि-१ 


२) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

३) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४ सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालये (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 

५) सर्व संबंधित संस्था/ कार्यालय प्रमुख (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 
) 
) 
) 
) 


६) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षक) मुंबई / नागपूर, AERTS 9/2. 
७) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

८) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 

९) निवड नस्ती - तांशि -१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


